नगर विकास विभागांतर्गतच्या अधिसूचित सेवांचे 


Reengineering 


करण्याकरिता विभागातील तज्ञ अनुभावी व्यक्तींचा 


Business Process 
अभ्यास गट नेमण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक : मलोसे-०९२३/प्र.क्र.१६८/नवि-३२ 


मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २३ एप्रिळ,२०२४. 
शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२०१५ ची प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नगर विकास-२ 
विभागासोबत आयोजित दि.२१/०६/२०२३ च्या बैठकीच्या इतिवृत्तात दिलेल्या निर्देशानुसार अधिसूचित सेवांचे 
Business processing reengineering करण्याकरिता विभागातील तज्ञ अनुभवी व्यक्तींचा अभ्यास गट 
नेमण्यात यावा व त्यामध्ये नगरपरिषद प्रशासन, स्टेक Sloss व महाआयटी महामंडळाच्या समावेश करण्यात 
यावा असे निर्देशित करण्यात आले आहे. सदर निर्देशास अनुसरुन खालीलप्रमाणे अभ्यास गटाची नेमणूक 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र अधिकारी व पदनाम पद 
fa आयुक्‍त, तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई अध्यक्ष 
२ | सहआयुक्त, संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई सदस्य 
३ | महा-आयटीचे प्रतिनिधी सदस्य 
8  । सेवा पुरवठादार कंपनीचा प्रतिनिधी सदस्य 
५ | उप आयुक्त, संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई सदस्य सचिव 


२. अभ्यास गटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल :- 


अ) अधिसूचित सेवा नागरिकांना अधिक सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रकीया सुलभ व सुरळीत 


करण्याबाबत BPR तयार करणे. 
ब) Common Application Form तयार करणे. 
क) Digi-locker शी सेवा संलग्न करण्यासाठी कार्यपध्दती विकसीत करणे. 
ड) अधिसूचित सेवांबाबतच्या अभिलेख जतनाबाबत कालावधी निश्चित करणे. 


३. अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी :- 


उपरोक्त अभ्यास गटाने परि-२ मध्ये नमुद मुद्दयांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करुन आपला अहवाल तीन 


महिन्यात शासनास करावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः मलोसे-०९२३/प्र.क्र.१६८/नवि-३२ 


४. सदर अभ्यास गटास आवश्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४२३१४४२०८०४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by DHANANJAY LAXMAN BHAGAWAT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


LAXMAN BHAGAWAT a 
(धनंजय भागवत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (afa-9), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त, तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई. 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाआयटी, मुंबई. 
७. राज्य सुचना अधिकारी, राष्ट्रीय सुचना ds (NIC), HERS, ११ वा मजला, नविन प्रशासन भवन, मुंबई. 
८. उप सचिव (नवि-३२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. संबंधित सेवा पुरवठादार कंपनीचे प्रतिनिधी 
१०. निवडनस्ती (नवि-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


